तालुका फळरोपवाटिका कन्हेरी, 
ता.बारामती, जि.पुणे येथील ५ प्राधान्य 
कामांसाठी रु.४,१८,२४,५२३/- इतक्या 
रक्कमेस वित्तीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- फरोवा-२०२०/प्र.क्र.४०/१३-ओ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: १० डिसेंबर, २०२१ 


संदर्भ:- १) वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३ /विनियम,भाग-२, 
दि.१७-०४-२०१५. 
२) नियोजन विभाग शासन परिपत्रक क्र. ससमा-२०१०/प्र.क्र.४८(भाग-१)/ 
का.१४६१, दि.११/६/२०१८. 
3) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.अर्थस-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-२, दि.२४/६/२०२१ 
४) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.फलो-२/शारोवा-कन्हेरी/विकाप्रमा/२२५०८/ 
२०२१, दि.१४/७/२०२१. 
५) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.फलो-२/कन्हेरी रोप/प्रशासकीय मं/३१६९७/ 
२०२१, दि.२७/९/२०२१. 
६) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.फरोवा-२०२०/प्र.क्र.४०/१३-अ, 
दि.३०/९/२०२१. 
७) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.फरोवा-२०२०/ 
प्र.क्र.४०/१३-अ, दि.७/१०/२०२१ 
८) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.फळो-२/शारोवा/१७२२/अवि/४०३०१/ 
२०२१, दि.७/१२/२०२१ 


प्रस्तावना:- 
भाजीपाला रोपमळे, फळेरोपमळे व स्थानिक उद्याने (अनिवार्य/योजनेत्तर) (२४०१ १७२२) या 
ळेखाशिर्षातर्गत २७-लहान बांधकामे बाबीखाळी तालुका फळरोपवाटिका कन्हेरी, ता. बारामती, 
जि.पुणे येथील उर्वरित कामाच्या पुर्णत्वासाठी रु.७,१८,२४,५२३/- रक्कमेच्या प्रस्तावास 
दि. ३०/९/२०२१ अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. तसेच सदर ५ प्राधान्य कामांसाठी 
रु.३.०० कोटी निधीस दि.७/१०/२०२१ अन्वये वित्तीय मान्यता देण्यात आली होती. उर्वरित ५ 
कामांच्या बांधकामासाठीच्या निधीस वित्तीय मान्यता देण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: - 

भाजीपाला रोपमळे, फळेरोपमळे व स्थानिक उद्याने (अनिवार्य/योजनेत्तर) (२४०१ १७२२) या 
ळेखाशिर्षातर्गत २७-लहान बांधकामे बाबीखाळी तालुका फळरोपवाटिका Hert, ता. बारामती, 
जि.पुणे येथील ५ प्राधान्य कामांच्या पूर्णत्वासाठी रु.७,१८,२४,५२३/- (सात कोटी अठरा लाख चोवीस 
हजार पाचशे तेवीस फक्त) इतक्या रक्कमेच्या प्रस्तावित कामासाठी प्रशासकीय मान्यता 
दि.३०/९/२०२१ रोजी देण्यात आलेली आहे. तसेच तालुका फळरोपवाटिका HV, ता.बारामती, 


शासन निर्णय क्रमांकः फरोवा-२०२०/प्र.क्र.४०/१३-अ, 


जि.पुणे येथील प्रस्तावित ५ प्राधान्याने करावयाच्या कामांना शासन निर्णय दि. ७/१०/२०२१ मधील 
प्रपत्र-"अ" प्रमाणे रु.३.०० कोटी इतक्या रक्‍कमेस वित्तीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


२. भाजीपाला रोपमळे, फळेरोपमळे व स्थानिक उद्याने (अनिवार्य/योजनेत्तर) (२४०१ १७२२) या 
ळेखाशिर्षातर्गत २७-लहान बांधकामे बाबीखाळी तालुका फळरोपवाटिका Hert, ता. बारामती, 
जि.पुणे येथील ५ प्राधान्य कामांच्या पूर्णत्वासाठी रु.७,१८,२४,५२३/- इतक्या रक्‍कमेपैकी रु.३.०० 
कोटी रक्‍कम वजा जाता रु.४,१८,२४,५२३/- इतक्या रकक्‍्कमेस (सोबतच्या प्रपत्र-अ प्रमाणे) वित्त 
विभाग झासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमयन, भाग-२, दि.१७/४/२०१५ चे 
परिशिष्ट, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिळला, उप विभाग-५ मधील अनुक्रमांक-३, 
नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर निधी हा भाजीपाला रोपमळे, फळेरोपमळे व स्थानिक उद्याने (२४०१ १७२२) या 
लेखाशिर्षाखाली २७-लहान बांधकामे या बाबीखाली सन २०२१-२२ साठी मंजूर केलेल्या तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२११२१०११०५३३१००१ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Hemant Gorakhnath Mhapankar 
Date: 2021.12.15 13:12:39 +05'30' 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. आयुक्त कृषी, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

२. संचालक फलोत्पादन, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 

३. विभागीय कृषी सहसंचालक, पुणे विभाग,पुणे. 

४. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, पुणे. 

५. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर, 

६. महालेखापाल-१/२ , (लेखा परीक्षा ) मुंबई /नागपूर, 

७. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे. 

८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

९. सहसंचालक लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन,५ वा मजला,मुंबई -३२, 
१०.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), कृषि व पदुम (कृषि व फलोत्पादन) विभाग, मंत्राळय,मुंबई. 
११.कक्ष अधिकारी (व्यय-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२.निवड नस्ती (१३-ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


प्रपत्र -"अ 


वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. 


शासन निर्णय क्रमांकः फरोवा-२०२०/प्र.क्र.४०/१३-अ, 


तालुका फळरोपवाटिका, कन्हेरी, ता.बारामती, जि.पुणे येथील उर्वरित कामाच्या अंदाजपत्रकास 


(शासन निर्णय क्रमाक:- फरोवा-२०२०/प्र.क्र.४०/१३-अ, दि. १० डिसेंबर, २०२१) 


अ. | विकास कामाचे नाव मागणी रक्‍कम दि. ७/१०/२०२१ | वित्तीय मान्यतेची 
क्र. अन्वये वितरीत उर्वरित कामाची 
रक्‍कम रक्‍कम 

१ | खडीकरण व भराव रु.२,६९,१३,४३९/- | रु.१,३३,७०,२३९/- | रु.२,२०,६१,४०५/- 

२ | डांबरीकरण रु.८८,१३,९९७/- 

3 | सिचन सुविधांसह, GS स्केपींग | रु.१,५०,५५,७८९/- | रु.७८,४३,०८७/- । रु.७२,१२,७०२/- 

सुशोभिकरण व फुटपाथ 

४ | प्रवेशद्वार रु.२८,२५,२२९/- । रु.३१,२१,०२१/- रु.०.००/- 

५ | आकस्मिकव जी.एस.टी. रु.१,७४,६१,१५५/- | रु.४९,१०,७३९/- | रु.१,२५,५०,४१६/- 
एकूण:- | रु.७,१०, ६९,६०९/- रु.४,१८,२४,५२३/- 

६ | १५ एच.पी.सौरऊर्जा पंप रु.७,५४,९१७/- रु.७,५४,९१४/- रु.०.००/- 
एकूण:- | रु.७,१८,२४,५२३/- | रु.३,००,००,०००/- | रु.४,१८,२४,५२३/- 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


